पदस्थापनेतील बदल 
उप अभियंता (स्थापत्य) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश, क्रमांकः एलटीएस-२०२२/ प्र.क्र. २७२/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २७.१२.२०२२ 


वाचा- सा.बां.वि., शासन आदेशा, क्र.पीओजी-२०२२/प्र.क्र.१८६/सेवा-२, दि.१३.१२.२०२२ 


AIR आदेठा 


UTA. IAT आदेश, क्र.पीओजी-२०२२/प्र.क्र.१८६/सेवा-२,दि.१३.१२.२०२२ आदेशान्वये 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून उप विभागीय अधिकारी संवर्गात 
पदोन्नती/पदस्थापना देण्यात आलेली आहे. सदर आदेशातील खालील तक्त्यात नमूद अभियंत्यांच्या नावासमोरील 
स्तंभ क्र.४ मध्ये नमूद केलेल्या पदस्थापनेमध्ये प्रशासकीय कारणास्तव बदल करण्यात येऊन त्यांची सुधारित 
पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शाविलेल्या पदावर सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने करण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव वाटप केलेला | यापूर्वी दिलेली पदस्थापना | सुधारित पदस्थापना 
महसूल विभाग 
a | २ ३ Bo 4 
दिं श्री.संजय कृ. | नाशिक सा.बां.उप विभाग, | बांधकाम उप विभाग, 
भावसार श्रीरामपूर जि.अहमदनगर । अहमदनगर 
2. श्री. भावसार यांना संदर्भाधीन दि.१३.१२.२०२२ च्या पदोन्नती आदेशातील अटी व शर्ती लागू राहतील. 
३. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उक्त नमूद उप अभियंता यांना नवीन 


नियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे व त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२२७१२२००३०८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PATIL SWATI SACHIN : 


(स्वा.स.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल १ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२२/ प्र.क्र.२७२/सेवा-२ 


३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर 

४. अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अहमदनगर 

५. श्री.संजय कृ. भावसार यांना मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांच्यामार्फत 
मा.मंत्री(सा.बां.)(सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव सचिव (सा.बां.)यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

सचिव (रस्ते)/ सचिव(बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


ron SG mM 


पृष्ठ २ पैकी २ 


